कायदा अधिकारी पदाचे अवर सचिव या 
पदात श्रेणी उन्नत व रुपांतरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ओएफएम-२०२३/ प्र.क्र.४३६/ई 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत), पहिला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:- शासन आदेशा, विधि व न्याय विभाग, क्र. इएसटी-२०२३/प्र.क्र. १७/ कार्या-२, 
दि. 92.08.2023 


शासन निर्णय:- 
श्री. सागर सुरेश महाडीक, अवर सचिव (विधि) , या पदावर संदर्भाधिन आदेशान्वये वेतनस्तर एस-२३ 
रु. ६७७००-२०८७०० या वेतनश्रेणीतील सामान्य राज्यसेवा गट-अ (राजपत्रित) मधील अवर सचिव (विधि) या पदावर 
परिविक्षाधीन म्हणून नियुक्‍तीस झासानाने मंजूरी दिलेली आहे. त्यांची महसुल व वन विभागात दि. १०.०८.२०२३ 
(म.पू) पासून पदस्थापना करण्यात आली आहे. तथापि या विभागाच्या आस्थापनेवर अवर सचिव संवर्गातील पद 
उपलब्ध नसल्याने, आकृतीबंधात मंजूर असलेले कायदा अधिकारी १ पद (वेतनस्तर-१७ रु. ४७६००-१५११००) हे 
अवर सचिव या पदात (वेतनस्तर-२३ रु. ६७७००-२०८७००) वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९२/सेवा- 
९, दि.१२.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार दि.१०.०८.२०२३ (म.पू) पासून तात्पुरत्या श्रेणीवाढीने रुपांतरीत 
करण्यात येत आहे. 
२. श्री. सागर सुरेडहा महाडीक यांना दि.१०.०८.२०२३ (म.पू) पासून विधि व न्याय विभागात हजर करुन 
घेण्यात आले आहे व त्यांची पदस्थापना दिनांक १९.०९.२०२३ पासून महसूल व वन विभागात दर्शविली आहे. 
त्यानुसार विधि व न्याय विभागाने दि. १०.०८.२०२३ ते दि. १८.०९.२०२३ पर्यंतचा कालावधी सक्तीचा प्रतिक्षाधीन 
कालावधी म्हणून मंजूर केला आहे. 
३. श्री महाडीक, अवर सचिव हे दि. १९.०९.२०२३ रोजी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने दि. २०.०९.२०२३ 
(म.पू) रोजी महसुल वन विभागात रुजू झालयाने दि. १९.०९.२०२३ हा एक दिवसाचा सक्तीचा प्रतिक्षाधिन कालावधी 
म्हणून म.ना.से. ( सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) एफ नुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 
यास्तव, श्री महाडीक यांचा दि. १०.०८.२०२३ ते १९.०९.२०२३ हा कालावधी कर्तव्यकाळ समजण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त रुपांतरीत केलेले “अवर सचिव” पद श्री. सागर सुरेश महाडीक, अवर सचिव हे त्या पदावर 
असेपर्यंत अस्तित्वात राहील. त्यानंतर सदर पद आपोआप मूळ पदात म्हणजेच “कायदा अधिकारी” पदात रुपांतरित 
व श्रेणी अवनत होईल. 
षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३११२०११५८०२७११९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANTOSH 
VITHOBA GAWDE £: 
(संतोष वि. गावडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०० ०३२. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः ओएफएम-२०२३/ प्र.क्र.४३६/ई 


३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४) वित्त विभाग (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 

५) अपर मुख्य सचिव (महसूल/मुद्रांक, नोंदणी व शुल्क) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६) श्री. सागर सुरेश महाडीक, अवर सचिव (विधि), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७) रोख शाखा (२ जादा प्रतीसह), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८) ई कार्यासन (नि.नि./गो.लि./ह.लि.) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


